केंद्र पुरस्कृत पशु स्वास्थ्य व रोग नियंत्रण 
कार्यक्रम (LH & DCP) या योजने अंतर्गत 
अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत विविध ०३ 
नवीन लेखाशिर्ष उपलब्ध करुन घेणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास, मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्र.डीएएचडी-१४०१६/१/२०२४ एएच-४ (₹-७१६४१३), 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १२ जुले, २०२४ 


वाचा - 9. कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचा शासन निर्णय क्र. 
सीएसएस-२०२१/प्र.क्र.१७८/पदुम-४, दि. ०३.०६.२०२२. 
२. केंद्र शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाचे निधी वितरण आदेश क्र.के-१३०१३(०२)/२/२०२०-एलएच- 
(₹-१६६३९), नवी दिल्ली, दि.०८.११.२०२३, दि.१२.०२.२०२४, व दि.२८.०३.२०२४ रोजीचे पत्र. 
3. आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयीन पत्र HX / एलएच- 
डिसी/०३/११२७९/२०२३, पसं-१२, पुणे दि.११.१२.२०२३. 


शासन निर्णय- 


सन २०२३-२४ मध्ये केंद्र शासनाकडुन केंद्र पुरस्कृत पशु स्वास्थ्य व रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LH & 
DCP) या योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत प्रशिक्षण व जनजागृती करणे - १०० टक्के केंद्र 
हिस्सा तसेच, शेतकरी, WTI यांना नुकसान भरपाई अदा करणे - ५० टक्के केंद्र हिस्सा व ५० टक्के 
राज्य हिस्सा या दोन कार्यक्रमांसाठी ३ टप्प्यात राज्यास निधी वितरीत केला आहे. 


केंद्र शासनाकडुन अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत प्रशिक्षण व जनजागृती करणे आणि शेतकरी, 
पशुपालक यांना नुकसान भरपाई अदा करणे या कार्यक्रमांच्या राज्यातील अंमलबजावणीसाठी प्राप्त होणारा 
निधी खर्च करण्याच्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे नवीन तीन लेखाशिर्षास शासनाची मान्यता देण्यात येत 


आहे. 


मागणी क्र. एन ३ 

२४०३, पशुसंवर्धन 

००, 

७८९, अनुसूचित जातींसाठी विशोष घटक योजना, 
(०१), अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत योजना, 
(०१) (२९), पश्युसंवर्धन विभागातील क्षेत्रीय कर्मचा- 
यांकरिता पशुसंवर्धन विस्तार विषयक चर्चासत्र, 
प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशाळा आयोजित करणे. 

(केंद्र हिस्सा १०० टक्के) (कार्यक्रम) 

सांकेतांक २४०३ई५५८ 


Demand No. N 3 

2403, Animal Husbandry 

00, 

789, Special Component plan for Schedule 
Castes , 

(01), Schemes under 
Component Scheme, 
(01) (29), Organization of Training Programs, 
Workshops, Seminars of Animal Husbandry 
Extension for field Staff of Animal Husbandry 
Department. 

(Central Share 100 %) (Scheme) 

CRC 2403E558 


Scheduled Caste 


मागणी क्र. एन ३ 
२४०३, पशुसंवर्धन 
००, 


७८९, अनुसूचित जातींसाठी feats घटक योजना, 
(०१), अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत योजना, 


Demand No. N 3 

2403, Animal Husbandry 

00, 

789, Special Component plan for Schedule 
Castes , 

(01), Schemes — under 
Component Scheme, 


Scheduled Caste 


शासन निर्णय क्रमांकः डीएएचडी-१४०१६/१/२०२४ एएच-४ (₹-७१६४१३), 


(०१) (३०, अँस्कड अंतर्गत अचानक उद्भवणारे तसेच 
विदेशी आजारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी होतक-यांना 
ऑपरेशनल खर्चासह नुकसान भरपाई अदायगी. 

(केंद्र हिस्सा ५० टक्के) (कार्यक्रम) 


(01) (30), Payment of Compensation to 
Farmers Including operational cost for control 
of emergent and exotic diseases under 
ASCAD 

(Central Share 50 %) (Scheme) 

CRC 2403E567 


सांकेतांक २४०३ई५६७ 

मागणी क्र. एन 3 Demand No. N 3 

२४०३, पशुसंवर्धन र Animal Husbandry 
00 


क 


७८९, अनुसूचित जातींसाठी विशोष घटक योजना, 
(०१), अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत योजना, 
(०१) (39), hs अंतर्गत अचानक उद्भवणारे तसेच 
विदेशी आजारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी होतक-यांना 
WRIA खर्चासह नुकसान भरपाई अदायगी. 
(राज्य हिस्सा ५० टक्के) (कार्यक्रम) 

सांकेतांक २४०३ई५७६ 


789, Special Component plan for Scheduled 
Castes, 

(01), Schemes under 
Component Scheme, 
(01) (31), Payment of Compensation to 
Farmers Including operational cost for control 
of emergent and exotic diseases under 
ASCAD (State Share 50 %) (Scheme) 

CRC 2403E576 


Schedule Caste 


सदरचा area निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, वित्त विभागाच्या सहमतीने तसेच, 
वित्त विभागाचे अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ६९०/व्यय-१४, दि.०३.०५.२०२४ अन्वये निर्गमित करण्यात येत 


आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७१२१७००३८७६०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशाने व नावाने, 


प्रत, 


आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, औध, पुणे 


Digitally signed by NIWRUTTI BHAGUJI MARALE 
N | W R TT | DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE AND ADF 
DEPARTM 
25, 


-414ff50ce35220c63cd53d2eb1a99a474c02300beea74bb051 


2830D345500F15CC, cn=NIWRUTTI BHAGUJ! MARALE 
2024.07.12 18:15:57 +05'30' 


(नि. भा. मराळे) 
उप सविच, महाराष्ट्र शासन 


BHAGUJI MARALE = 


q 
२. सहआयुक्त पशुसंवर्धन, रोग अन्वेषण विभाग, औंध, पुणे. 

३. सहआयुक्त पशुसंवर्धन, पश्नुजैव पदार्थ निर्मिती संस्था , औंध, पुणे. 

४. प्रधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
५. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 


६. सर्व प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन. 
७. सर्व जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त. 


८. सर्व जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

९. वित्त विभाग (व्यय-१४ /अर्थ-०७), मंत्रालय, मुंबई. 

qo, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग (अर्थसंकल्प- विघयो), मंत्रालय, मुंबई. 

११. अवर सचिव, पदुम-३, कक्ष अधिकारी पदुम-१, २ व १६, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१२. निवड नस्ती (पदुम-४) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


८909, 
serial Number=5C891DA87D2A4842558454524CC1 14BA5B2F67A2A8079659 


